RNI No. MAHBILL / 2009/ 35574 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ३, अंक ४१ ] 


गुरूवार , डिसेंबर २८ , २०१७/पौष ७, शके १९३९ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १० .०० 


असाधारण क्रमांक ६५ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
( भाग चार- ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ कोकण विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा 
परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी लेखा परीक्षा अधिनियमांन्वये 

काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


10 


. 


जिल्हाधिकारी, रायगड यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक नपाप्र / कार्या- ४ / खोनप / पो . निवडणूक / २०१७. - महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ 
च्या कलम १९ (१) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार , मी , डॉ. विजय सूर्यवंशी, जिल्हाधिकारी, रायगड या प्रगटनाद्वारे असे जाहीर 
करतो की , खोपोली नगरपरिषदेच्या दिनांक १७ डिसेंबर २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या पोट -निवडणुकीमध्ये खालील उमेदवार त्यांच्या नावासमोर 
नमूद केलेल्या प्रभागामध्ये नगरपरिषद सदस्य म्हणून निवडून आलेले आहेत : 


अ . क्र . 


जागा क्रमांक 


निवडून आलेल्या प्रभाग क्रमांक 
सदस्यांची नावे 

__ ( २ ) 
शेलार निर्मला किसन६ 


( ४ ) 
/ अ 


शेरा ( जर जागा राखीव 
असेल तर कोणासाठी ) 

( ५ ) 
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 


___ १ 


६ 


अलिबाग , 
दिनांक २७ डिसेंबर २०१७. 


डॉ . विजय सूर्यवंशी, 
जिल्हाधिकारी, रायगड - अलिबाग . 


भाग एक - अ ( को .वि. पु.) - ६५ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ, कोकण विभागीय पुरवणी, डिसेंबर २८ , २०१७ / पौष ७, शके १९३९ 


BY THE COLLECTOR OF RAIGAD 


Order 


No. Mun /w .s.- IV / Khopoli/Ele. 2017 . — In exercise of the powers vested in me under sub 
section ( 1) of section 19 of the Maharashtra Municipal Councils , Nagarpanchayat and Industrial 
Township Act, 1965 . I, Dr. Vijay Suryawanshi, Collector of Raigad , hereby publish the names 
of person who have been declared elected as Councillors of the Municipal Council , Khopoli 
from the ward shown against their names in the by -Elections held on 17th December 2017 . 
Serial Name of the Ward No. Seat No . 

Remarks (whethers 
No. Councillor elected 

seat is reserved , if 

so for whom ) 
(2 ) . (3 ) (4 ) 

(5 ) 
1 Shelar Nirmala Kisan 

Backward class of citizen . 


(1) 


6A 


DR . VIJAY SURYAWANSHI, 


Collector , 


Alibag , 
dated the 27th December 2017 . 


Raigad -Alibag . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD ,MUMBAI400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


